सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- डीपीपी-०७१८/प्र.क्र.२४६/पोल-१०, 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०३ जुलै, २०१९ 


वाचा :- १) शासन आदेशा, गृह विभाग, क्रमांक एसपीपी-२२९५/सी.आर.१३१/ 
पोल-१०, दिनांक २२.०४.१९९७ 
२) संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र 
क्रमांक:-सअआस्था/८९/१३४८/२०१८, दिनांक २०.०६.२०१८ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक:- परिवी-२७१५/ 
प.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ 


प्रस्तावना :- 

संचाळक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक सरकारी 
अभियोक्ता, गट "अ" या पदावर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार खाली नमुद अधिकाऱ्याची 
संदर्भाधीन दिनांक २२.०४.१९९७ च्या शासन आदेशान्वये नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संचालक, अभियोग 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या संदर्भाधीन दिनांक २०.०६.२०१८ च्या पत्रान्वये सदर अधिकाऱ्याचा 
रुजू होण्याचा दिनांक व परिविक्षाधीन कालावधी पुढील विवरणपत्रात दर्शविण्यात आलेला आहे. :- 


अ.क्र. | नांव रुजू होण्याचा | परिविक्षाधीन परिविक्षाधीन 
दिनांक कालावधी कालावधीत 
घेतलेली रजा 
| श्री. बाळकृष्ण रामभाऊ | दि.१२.०५.१९९७ | दि.१२.०५.१९९७ | sft रजा 
पाटील ते निरंक 
दि.११.०५.१९९९ | वैद्यकीय रजा 
निरंक 


उक्त नमूद अधिकाऱ्याचा परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्याने तो संपुष्टात आणण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील खालील नमूद 
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ" यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाधानकारक असल्याने त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केलेल्या दिनांकापासून त्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र नांव परिविक्षाधीन कालावधी संपुष्टात 
यावयाचा दिनांक 
(१: __| श्री. बाळकृष्ण रामभाऊ पाटील दिनांक ११.०५.१९९९ (म.नं.) 


om सदर झासन निर्णय, संदर्भ क्रमांक 3 येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक 
परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दिनांक २९.०२.२०१६ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीपीपी-०७१८/प्र.क्र.२४६/पोल-१० 


३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७०४१२२१५२०४२९ असा आहे. हा Alea डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Kishor Shyamrao 
cell Ge Of Mi 


Kishor Shyamrao t=: 


=4000: a, 
6९0१7९1 dfc6b4d6b65b7d93aa lal dbcfec79c7c21 
icb4cOd, 


Bhalerao se यी 
(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. संचालक, अभियोग संचालनालय, खेतान भवन, ५ वा मजला, सदनिका क्रमांक ८, चर्चगेट, 


मुंबई ४०० ०२१. 

२. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) - 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

.  अधिदान लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. सहाय्यकसंचालक व सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई. 

. _ श्री. बाळकृष्ण रामभाऊ पाटील, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, बृहन्मुंबई. 
८. निवड नस्ती/पोल-१%. 


